गोपाळकाला (दहीहंडी) निमीत्ताने स्थानिक सुट्टी 
जाहीर करणेबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांकः सार्वसू-१११८/प्र.क्र. २१४/२९ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०१८ 
शासन परिपत्रक: 
सोमवार, दिनांक 3 सप्टेंबर,२०१८ रोजी गोपाळकाला (दहीहंडी) निमीत्ताने मुंबई Tex व मुंबई उपनगर 

जिल्ह्यांसाठी याद्वारे स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे. 
२. हे आदेश मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांतील शासकीय, निमशसकीय कार्यालयांना लागू होतील. 
३. ही, स्थानिक सुट्टी शासन निर्णय क्र. पी. अँन्ड एस. डी. नंबर पी-१३-दोन-बी, दिनांक ५ नोव्हेंबर, १९५८ 
मधील तरतूदीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९१७१६२१०९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक, 

3. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 

५. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032, 

६. अपर मुख्य सचिव, प्र.सु.र. व का. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

८. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

९ सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, १ ला मजला, वीर नरीमन रोड, मुंबई 

१०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

११. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१२. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१३. विभागीय आयुक्त, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

१४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर,मुंबई उपनगर, 

१५. मंत्रालयाच्या निरनिराळया विभागांखालील मुंबई शहर/मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. सचिव, राज्य माहिती आयोग, 

१९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ (त्यांना विनंती 
करण्यात येते की, त्यांनी आवश्यक ते प्रसिध्दीपत्रक निर्गमित करावे, तसेच आकाडावाणी व 
दूरदर्शनद्वारे प्रसिध्दी द्यावी) 

२०. निवड नस्ती / सामान्य प्रशासन विभाग-२९ 


